पुर्व बाल्यावस्थेतील संगोपन व शिक्षण ९002 अंतर्गत 
“आकार” बाल शिक्षणक्रम प्रशिक्षणासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एबावि-२०१७/प्र.क्र.३०७/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 30 ATE, २०१८ 


वाचा - 9) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.३०७/का.६, 
दिनांक २७ मार्च, २०१८ 
2) आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसे/अंगणवाडी/का-४/ 
१२७६/२०१७-१८., दिनांक २८ मार्च, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 


सन २०१७-१८ मध्ये १६ जिल्हयामधील १५५७ मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका आणि ५२८५५ अंगणवाडी 
सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे “आकार” बालशिक्षणक्रमाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी कळविले होते. 

“आकार” बालशिक्षणक्रमाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी येणाऱ्या रुपये ५७६.१७ लाख 
(रुपये पाच कोटी शहात्तर लाख सतरा हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
नवी मुंबई यांना दिनांक २७ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
२. नागरी प्रकल्पासाठी अन्य लेखाशिर्षातंर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्यामुळे सदर 
लेखाशिर्षातंर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी 
दिनांक २८ मार्च, २०१८ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार खालील लेखाशिर्षातंर्गत निधी खर्च करण्यासाठी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

(रुपये लाखात) 

लेखाशिर्ष बाब दिनांक २८ मार्च, | आता स्तंभ ३ मध्ये 
२०१८ च्या शासन | उपलब्ध करुन दिलेल्या 


निर्णयान्वये उपलब्ध | निधीमध्ये बदळ करुन 
करुन दिलेला निधी | उपलब्ध करुन देण्यात 


येत असलेला निधी 
२२३६१९७२ (केद्र) ३१-सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर ३४५.७० २८०.८३ 
२२३६१९८१ (राज्य) | ३१-सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर २३०.४७ १८७.२१ 
२२३६१९०९ (केंद्र) । ३१-सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर 109] ६४.८७ 
२२३६१९१८ (राज्य) । ३१-सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर a | ४३.२६ 


एकुण ५७६.१७ ५७६.१७ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.३०७/का.६ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ए/"/७/.॥8॥॥8॥99॥॥9.090५९.॥)॥ या ede "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११०१७०१३०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Lalsing Ramchandra 
Gujar 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


) 
) 
) 
) 
) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


ee 


o~ 


a 


xn 


आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 


wen ese 


qo) ud बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
११) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) (नियोजन विभाग/का.१४७२),मंत्रालय,मुंबई. 
१३) सह सचिव/उप सचिव (श्री. गुजर /श्रीम. निवतकर), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BOS प्रणालीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 
१५) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


